महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) 
Ate अधिकार्‍यांच्या नियतकाळलीक बदल्या- 
अधिव्याख्याता, गट-ब- शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : बदली ३१२१/प्र.क्र.९५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-०९ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा : शासन आदेशा क्रमांक : बदली ३१२१/प्र.क्र.९५/प्रशा-२., दिनांक ०६.०८.२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


वाचा येथे नमूद शासन आदेडा दिनांक ०६.०८.२०२१ मधील तक्त्यामध्ये अ.क्र.६ समोरील स्तंभ क्र.३ 
येथे “ अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, जि. सिंधुदूर्ग “ या ऐवजी “ अधिव्याख्याता, जिल्हा 
शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, जि. सांगली ” असे वाचावे 


२. तसेचअ.क्र.७समोरील स्तंभ क्र. ३ येथे “ अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, जि. सांगली” 
ऐवजी “ अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, जि. सिंधुदूर्ग” असे वाचावे 


3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०८०९२१५९०५००२१ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Charushila Devendra =: 


Chaudhari र 
(चारूशीला चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
३) संचालक, महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण, पुणे 
४) सर्व शिक्षण संचाळक/ सह संचालक 
५) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
६) सर्व प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सातत्त्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था 
७) सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक/निरंतर शिक्षण), जिल्हा परिषद 
८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
९) सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बदली ३१२१/प्र.क्र.९५/प्रशा-२ 


प्रत माहितीस्तव 

मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 

मा. राज्यमंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 

अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
निवडनस्ती, प्रशा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


